अर्थसंकल्पीय अनुदान सन २०२४-२५ मधुन 
आर.आर.(आबा).पाटील सुंदर गाव पुरस्कार 
योजनेतर्गत सन २०२१-२२, सन २०२२-२३ व सन 
२०२३-२४ करिता निवड झालेल्या सुंदर गांव 
ग्रामपंचायतींना निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२४/प्र.क्र.११०/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : - ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : 
(१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णण क्रमांकः स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-१, 
दि.२१.११.२०१६. 
(२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- स्माग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३९/योजना-११ दि.२०.०३.२०२० 
(३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय क्र.स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-१, दि.२१ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये, आर.आर.(आबा) 
पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेसाठी प्रथम स्तरावरील तालुका सुंदर गाव व द्वितीय स्तरावरील जिल्हा सुंदर गाव 
ग्रामपंचायतींना रोख स्वरुपात पारितोषिक वितरण करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. 


२.  आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण ३५१ तालुका सुंदर गाव व ३४ 
जिल्हा सुंदर गाव म्हणून निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीना अनुक्रमे रु.१०.०० लक्ष व रु.४०.०० लक्ष अशी पारितोषिकांची 
रक्‍कम अदा करण्यात येते. 


३. सन २०२४-२५ मध्ये मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १९८-ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य, (००) (०१) अंतर्गत आर.आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
पंचायत राज संस्थांना सहायक अनुदाने (कार्यक्रम) -३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५१५ १६७७) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.४०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 


४. सद्यस्थितीत प्राप्त मागणीनुसार २५१५ १६७७ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतुदीतुन रु.४,२०,००,०००/- 
(रु.चार कोटी वीस लक्ष) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ 
या वर्षाकरिता पुरस्कार प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींना पुरस्काराची रक्‍कम अदा करण्यासाठी प्राप्त मागणीनुसार 
खालीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२४/प्र.क्र.११०/योजना-११ दि. 09 ऑक्टोबर, २०२४ 


अ.क्र. जिल्हा आर्थिक वर्ष वितरित करावयाची रक्‍कम 
7 नाशिक सन २०२१-२२ रु.४०.०० लक्ष (जिल्हास्तर) 
अंत SPR रु.१९०.०० लक्ष (तालुकास्तर--जिल्हास्तर) 
सन २०२२-२४ रु.१९०.०० लक्ष (तालुकास्तर--जिल्हास्तर) 
एकूण रु. ४२०.०० लक्ष 
2. उपरोक्त निधी वितरीत करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी वितरीत करावयाच्या रकमा कोषागारातून काढुन 
संबंधितांना प्रदान करण्याची व्यवस्था करावी. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे नियंत्रक अधिकारी 
राहतील. 


३. सदर निधी वितरीत केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी स्मार्ट ग्राम पुरस्कार प्राप्त 
ग्रामपंचायतींनी पारितोषिकाचा निधी नाविण्यपूर्ण विकास कामासाठी खर्च केला आहे, याबाबतची माहिती तातडीने 
सादर करावी. शासन निर्णय क्रमांक-स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-११, दि.१६.४.२०१८ मधील तरतुदीन्वये, 
नाविण्यपूर्ण कामाऐवजी अन्य विकास कामे ज्या स्मार्ट ग्रामपंचायतींना पूर्ण करावयाची आहेत अशा विकास कामांकरिता 
शासनाची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी या योजनेकरिता झालेल्या /होणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेऊन महालेखापाल 
कार्यालयातील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घेऊन प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयास झालेला खर्च यामध्ये 
तफावत राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास 
सादर करावे व त्याची प्रत शासनास पाठवावी. तसेच सदर योजनांतर्गत आजपावेतो वितरित केलेल्या निधीमधून 
शिल्लक असलेला निधी जिल्हा परिषंदांनी प्रशासकीय खर्च, IEC, प्रचार व प्रसिध्दी, अभ्यास दौरा इ.खर्च 
भागविण्याकरिता उपयोगात आणावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


ष्‌. सदर खर्च सन २०२४-२५ करिता लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 
१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, (००) (०१ स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत राज संस्थाना 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) -३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५१५ १६७७) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


६. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ मधील 
अटी व शतींचे पालन करण्यात यावे. 


9. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने, वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ५७९/२०२४/व्यय-१५, 
दि.०३.०९.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगायो-२०२४/प्र.क्र.११०/योजना-११ दि. 09 ऑक्टोबर, २०२४ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११७१६४५९२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 

KA | U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e45 
0b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5DO0F275C3D9A21DBO7FE 


CF7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D 
VA LV | 4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2024.10.01 18:35:47 +05'30' 


(का.गो.वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

८. सर्व मा.विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

९. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी, 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी, 

१५. विभागीय आयुक्त, (सवी, 

१६. जिल्हाधिकारी, (सवी, 

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी), 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी(सवी, 

१९. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

२०. सर्व जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), 

२१.अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५),मंत्रालय, मुंबई-३२, 

२२. कक्ष अधिकारी (वित्त -१) ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई, 

२३. निवड नस्ती (योजना-११). 


Cc Ww AD -0 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


